राज्य स्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे प्राप्त होणाऱ्या प्रमा व 
सुप्रमा प्रस्तावांची छाननी व अहवाल अंतिम करण्यासाठी लागणाऱ्या 
कालावधीत वाढ करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१६/२४५/(८६/१६)/जसं(आस्था.) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ जून, २०२२ 


वाचावे : 
१) शासनाचे पत्र क्र.२-मोप्र/(२०११/५५१)२०११-सुप्रमा, दि.१२.९.२०११ 
२) रा.तां.स.स.चे पत्र जा.क्र.रा.तां.स.स./तपासणी सुची/२६७/२०१३, दि.१०.१०.२०१३ 
3) महाराष्ट्र विधान मंडळाचे पत्र क्र.9७८३४/म.वि.स./ड-१, दि.१९.५.२०२१ 
४) जलसंपदा विभागाचे इतिवृत्त क्र.बैठक /प्र.क्र.१२९/२०२१/जसंअ, दि.११.८.२०२१ 
प्रस्तावना:- 


उपरोक्त संदर्भिय पत्र क्र.१ अन्वये राज्य स्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती १ व २ कडे प्राप्त होणाऱ्या 
प्रमा व सुप्रमा प्रस्तावांची छाननी व अहवाल अंतिम करण्यासाठी ३४ दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला 
होता. त्याअनुषंगाने संदर्भिय पत्र क्र.३ अन्वये १३ व्या विधानसभेच्या कालावधीत विधानमंडळास लोकलेखा 
समितीने सादर केलेल्या अहवालात परिच्छेद क्रमांक ३.४.४ राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती यांच्या अभिप्रायावर 
लोकलेखा समितीने केलेल्या शिफारस क्र. ३.७७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर ३४ दिवसांचा कालावधी 
वाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक:- 


राज्य स्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती१ व २ कडे राज्य स्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या 
तपासणीसूचीनुसार परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्पांची छाननी व अहवाल अंतिम करण्याकरिता 
पुढीलप्रमाणे कालावधी निश्चित करण्यात येत आहे. 


१)) लघु प्रकल्प -६० कार्यालयीन दिवस. 
(२) मध्यम प्रकल्प - ७५ कार्यालयीन दिवस. 
(३) मोठे प्रकल्प -९० कार्यालयीन दिवस. 

राज्य स्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती १ व २ यांचेकडे प्रकल्पांची छाननी व अहवाल अंतिम करण्याकरिता 
राज्य स्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या दिनांक १०.१०.२०१३ रोजीच्या तपासणी सूचीनुसार परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त 


होणे आवश्‍यक आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/२४५/(८६/१६)/जसं(आस्था.) 


तसेच प्रकल्प अहवाल अंतिम करणेकरिता त्रुटींची पूर्तता होणे आवश्‍यक असल्यास त्यासाठी लागणारा 


कालावधी हा वाढीव कालावधी म्हणून गणण्यात येईल. 


आले 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 


असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०६२३१४२९४९९४२७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by JAYA P POTDAR 
JAYA P POTDAR DN: CN = JAYA P POTDAR, C = IN, S = 

Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES. 

DEPARTMENT 

Date: 2022.06.23 14:33:20 +05'30' 


(जया पोतदार) 
अधीक्षक अभियंता (जसं) तथा उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, 
मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 


४. मा. मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


. मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा व विधानपरिषद. 


७. मा.प्रधान सचिव, विधानसभा व विधानपरिषद. 
८. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
९. AA (fae, यांचे स्वीय सहायक,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


१०, 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 


ae 


१६. 
१७. 


१८ 


AS: 
20, 
२१. 
22 


23 
२४ 


अ.मु.स.(नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

.अ.मु.स.(जलसंधारण) यांचे स्वीय सहायक, जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

.अ.मु.स. (जलसंपदा)यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. प्रधान सचिव (विधि) यांचे स्वीय सहायक, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण,मुंबई. 

महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता, मेरी वसाहत, दिंडोरी रोड,नाशिक 
महासंचालक, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद. 

.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 

कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर. 

कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

कार्यकारी संचालक,गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 

. मुख्य अभियंता, जलविज्ञान प्रकल्प, नाशिक. 

. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी,नाशिक. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/२४५/(८६/१६)/जसं(आस्था.) 


२५. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद/ मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, जलसंपदा 
विभाग, नाशिक 

२६. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाक्षेवि, औरंगाबाद/ मुख्य अभियंता, जलविकास केंद्र, वाल्मी परिसर, 
औरंगाबाद. 

२७. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर./ मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर./ जसं (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


